नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या व 
श्रेणीवर्धन केलेल्या आरोग्य संस्थांकरीता 
पदनिर्मिती करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि २०१९/ प्र.क्र.१८४ / आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १८ जून, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय , सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदनि-२०१५/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-३, 
दिनांक-०२.०१.२०१७. 
२) शासन निर्णय , सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदनि-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-३, 
दिनांक- १६.०२.२०१८. 
३) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-७ अ/टे-८/शा.नि.अंशत 
बदल/५९९८-९९/३७०५/२०१९, दिनांक-१८.०३.२०१९. व दि.२९.०५.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक: 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामधील पृ.क्र.६ वरील अ.क्र. २० येथील बुर्गी (ता.एटापल्ली, 
जि.गडचिरोली ) वरील तसेच संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयामधील पृ. क्र .५ वरील अ.क्र.१. येथील 
उंबरगव्हाण (ता. कळवण, जि. नाशिक ) , अ.क्र.२ Beles अंजनेरी (ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक ) व अ.क्र.७ 
येथील पुरुषोत्तमनगर (ता. शहादा, जि. नंदूरबार) या आदिवासी उप योजनेतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी 
असलेल्या पदांच्या तपशिलामध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


२. मंजूर वैद्यकिय अधिकारी पदांचा सुधारीत तपशिल पुढील प्रमाणे - 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी । ग्रेडपे मंजुर पदे एकूण पदे 
fe || वैद्यकिय अधिकारी गट-अ | १५६००-३९१०० | ५४०० aaa ३६ 
2 वैद्यकिय अधिकारी गट-ब | ९३००-३४८०० | ४४०० a ४ 
(आदिवासी उपयोजनेतील 
प्रा.आ.केंद्राकरीता) 
एकूण पदे | Yo 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि २०१९/ प्र.क्र.१८४/आरोग्य-३ 


दर दिनांक ०२.०१.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये नंदुरबार जिल्हयातील १२ प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रासाठी नव्याने पदनिर्मिती करण्यात आली होती. तथापि, सदर १२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही 
जुनीच असून त्यांच्या इमारती जुन्या झाल्याने त्याठिकाणी नविन इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले 


होते. सदर बांधकाम, नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आहे असे समजून त्याठिकाणी नवीन पदनिर्मिती 


करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा संचालनालयाने सादर केला होता. तथापि, सदर १२ प्राथमिक 


आरोग्य केंद्रासाठी यापूर्वीच पदनिर्मिती करण्यात आली असल्याने सदर झासन निर्णयान्वये करण्यात 


आलेली १२ प्राथमिक आरोग्य केंद्राची पदनिर्मिती रद्द करण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन 


निर्णयातील परिच्छेद my वगळयात येत आहे. सदर १२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरीता 


दि.०२.०१.२०१७ च्या शासन निर्णयापुर्वी करण्यात आलेली पदनिर्मिती पुढे चाळू ठेवण्यात यावी. 


४. वरील संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयामधीळ पृ.७ वरील “ वर्ग-२ (गट-अ व गट-ब) चे 


वैद्यकीय अधिकारी, मागणी क्रमांक आर-१, २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०१)(०४) - 


गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३५१)” ऐवजी * वर्ग-२ (गट-अ व गट-ब) चे वैद्यकीय अधिकारी, 


मागणी क्रमांक आर-१, २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०१)(०४) - गट वैद्यकीय 


अधिकारी (२२१० ०३७१)” असे वाचावे. लेखाशिर्षामधील हा बदल वरील परिच्छेद क्रमांक -१ येथे 


नमूद सर्व आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी लागू असेल. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१८१५१०१३५७१७ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Roshani ऐंबबक 
Dinesh Meer ण 

Kadam Pati | Dat 201806.18 16:39:56 

(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि २०१९/ प्र.क्र.१८४/आरोग्य-३ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकें जिपस्तर), मुंबई 

६. सह संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे. 

७. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 

८. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.. 

१०.वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय १३/ विसु 9), मंत्रालय, मुंबई. 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३अ, आरोग्य ४, सेवा १, 
सेवा २, सेवा ३, सेवा ५, अर्थसंकल्प). 

१३.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३अ, आरोग्य ४, सेवा १, सेवा २, सेवा 
३, सेवा ५, अर्थसंकल्प). 

१४.निवडनस्ती (आरोग्य ३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


